शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्पांतर्गत NIC, पुणे येथील नविन 
संगणकांना बसविलेल्या RAM व Power 
Supply देयकांचे शुल्क अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ईगव्ह-०२२२/प्र.क्र. ४/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३ मार्च, २०२२ 


वाचा :- 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशिका/ई गव्ह. /RAM /२०२१/ 
४६२१, दि.८ नोव्हेंबर, २०२१. 


प्रस्तावना:- 
शालेय शिक्षण विभागात ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांतर्गत NIC, पुणे यांना पुरविण्यात आलेल्या ४ 


संगणकांना RAM वाढवून देण्याबाबत व त्यासाठीच्या Power Supply यासाठी झालेल्या 


खर्चासाठी निधी मंजूर करण्याची विनंती आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन 


पत्रान्वये विनंती केळी आहे. त्या अनुषंगाने RAM व Power Supply या करिता निधी वितरित 


करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार RAM व Power 


Supply याकरिता झालेला खर्च रु.३५,०००/- (रुपये पस्तीस हजार फक्‍त) यासाठी निधी वितरीत 


करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक -ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ८० पंचवार्षिक 


योजनांतर्गत योजना (02(49) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२४५४) ३१ सहायक अनुदाने या 


लेखाशिर्षातील सन २०२१-२२ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्‍त, 


शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व सहाय्यक संचालक, (लेखा) माध्यमिक व 


उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 


करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-०२२२/प्र.क्र. ४/संगणक 


३. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 


उपविभाग-२ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 


आलेल्या वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४७७/व्यय-५, दिनांक २८.०५.२०२१ अन्वये 


प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतर "थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३०३१५००३९४३२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Swati Madhukar 
Nanal 


(स्वा.म.नानल) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
q 


) मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.अ.मु.स. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.प्र.स.माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 

) 

) 

) 


AD 


Cc wv 


o~ 
wes 


महालेखापाल(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 
महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

९) निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


£59) 


S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


